RNI No. MAHBIL/1 3/2/2011-TC 
www.dgps.maharasNtra.gov.in 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ-नाशिक विभाग 


वर्ष - ९, अंक - ३४] गुरुवार, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ [ पृष्ठे १७ 














असाधारण क्रमांक ३४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट-७-ब 








क्रमांक पालिका-३/निवडणूक/कावि/२८५/२०२०.- राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप- 





२०२०/प्रक्र.४/का-६, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) 
अन्वये जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे, रावेर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्र, जितक्या प्रभागामध्ये 
विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 




















नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, 





सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम, क्रमांक ४०) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (१) च्या परंतुकान्वये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे, या कार्यालयाचे दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०२० रोजीचे पत्रान्वये, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी उक्त नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील हद्दवाढ क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून मुदतीत एकही हरकत प्राप्त झालेली नव्हती. तरी मा. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या 














निर्णयानुसार मी, अभिजीत राऊत, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (५) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम ९, 
पोट-कलम (२) अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्र. नपप्र/्संकलन-२/२०२०/१७१२२४, दिनांक १७ डिसेंबर २०२० 
अन्वये रावेर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्रात पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 








१ 
वि (एच) २३३ 1. 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 
(१) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या ,. ov 


(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या-- 





(अ) अनुसूचित जाती ,. ०१ 
(बो अनुसूचित जमाती ,. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग ,. ०१ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूवित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ,. ०२ 


राखून ठेवावयाच्या जागा धरून), 


(४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 











संख्या खालीलप्रमाणे राहील — 

(अ) अनुसूचित जाती ,. ०० 

(बो अनुसूचित जमाती ,. ०१ 

(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग ,. ०० 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ०१ 








(अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 








त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१०९४/१६४/१९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे व कलम १० (५) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी, अभिजीत राऊत, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याट्ठारे उक्त नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल, त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 























या आदेशाच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील हद्दवाढ क्षेत्रातील निवडणूक प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


रावेर नगरपरिषद हद्दवाढ क्षेत्र निवडणूक २०२० 


























पूर्व कोप-यापासुन गट नं.५६३ च्या आग्नेय 
टोकापर्यंत तसेच ५६३ च्या आग्नेय 
टोकापासुन पश्‍चिमेस गट नं.५४८ च्या पुर्व 
बांधापर्यंत तसेच गट नं.६१२ च्या पूर्व बांधाने 
सरळ दक्षिणेकडे गट नं.६९४ च्या आग्नेय 
कोघ-यापर्यंत रावेर नगरपरिषदेच्या 
पुर्वेकडील जुन्या हद्दीपर्यंत. 

दक्षिण ;-गट नं. ११५० पासून सरळ पश्‍चिम 
दिशेने उंटखेडा रोडला लागून गट नं. 
११७७ घ्या पश्‍चिम कोप-यापर्यंत. 





परिशिष्ट-३ 
प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभाग | प) प्रभागाची | जागा | प्रभागाची व्याप्ती (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, क्षणाची स्थिती किर्त 
क्रमांक| नांव एकूण क्रमांक पश्‍चिमो जागा कोणत्या प्रवर्गीसाठी 
असल्यास | लोकसंख्या जसे अनु. जाती/ अनु. 
अनुसूचित 'जमाती/ नागरीकांचा 
_ जातीची मागासवर्ग प्रवर्ग व 
_ लोकसंख्या, स्त्रीयांसाठी (अनु. जाती/ 
अनुसूचित अनु. जमाती/ नागरीकांचा 
जमातीची मागासवर्ग स्त्रीया साठी 
लोकसंख्या धरुन) 
ba | 2 3 og | 4 & 
उत्तर :- गट नं. १७९६ च्या पश्‍चिम कोप- | ९-अ-नागरीकांचा मागास 
यापासून सरळ दिशेने रसलपुर रोडने गट | प्रवर्ग-१ 
नं-३९ च्या उत्तर बांधाने पुर्व दिशेने गट नं. | ९"ब-सर्वसाधारण प्रवर्ग 
४७ च्या दक्षिण कोप-यापर्यंत तसेच गट नं. | (स्त्री) १ 
४७ च्या कोप-यापासून दक्षिणेकडे गट नं. ८ 
च्या ईशान्य कोप-यापर्यंत तसेच गट नं-९ 
च्या उत्तर कोप-यापासून पुर्वेकडे गट नं. 
१६ च्या ईशान्य कोप-यापर्यंत तसेच पुढे गट 
नं. ४९६ च्या दक्षिण बांधापर्यंत रावेर 
नगरपरिषदेच्या  उत्तरेकडिल जुन्या 
एकूण ६८५८ हद्यीपर्यंत 
अनुसूचित पूर्व :- गट नं ५६५ च्या उत्तर टौकापासून 
व उत्तरेकडे सरळ बांधाने गट नं. ४८३ च्या 
लोकसंख्या | 8 . उत्तर टोकापर्यंत तसेच गट नं. ४८३ च्या 
8 fs ९६ १ उत्तर बांधाने सरळ पुर्वकडे गट नं. ४८२ 
अनुसूचित च्या ईशान्य कोप-यापर्यंत तसेच पुढे 
जमातीची पुर्वेकडिल बांधाने दक्षिणेस गट नं.५६७ च्या 
लोकसंख्या पुर्व कोप-यापर्यंत तसेच गट नं ५६७ च्या 
पपर 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 





पश्‍चिम:- गट नं.११७१ च्या दक्षिण ब 
गट नं. ११७५ च्या पश्‍चिम कोप-यापर्यंत 
तसेच गट नं. ११७५ च्या पश्‍चिम कोप- 
यापासून गट नं. ११७७ च्या वायव्य कोप- 
यापर्यंत तसेच गट नं. १२५७ च्या नैरुत्य 
कोप-यापर्यंत गट नं. १२५७ च्या नैरुत्य 
कोप-यापासून दक्षिण बांधाने सरळ पुर्वेकडे 
गट नं १७९६ च्या नैरुत्य कोप-यापर्यंत 




















उत्तर-उटरे या दिशेने गट नं. 
११४७ पासून पुढे गट नं. ११६२ च्या पुर्व 
दिशेने तसेच ब-हाणपुर अंकलेश्वर 











जळगाव, २४ डिसेंबर २०२०. 


एकूण मार्गालगत गट नं. ७३८ च्या बाजूने तसेच 
लोकसंख्या- गट नं. ७३० च्या कोप-यापर्यंत 
६०४२. Yee नं. ७३० च्या दक्षिण बाजूने सरळ 
गट नं. ३८ पर्यंत 
अनु जातीची goo । दक्षिण-गट नं. ३८ च्या कोप-यापासून 
| | लोकसंख्या- पश्‍चिम बाजूने रावेर रेल्वे स्टेशन जवळील et जमाती 
८७ |, ay पर्यंत : 2 
| न १०-ब गट नं. hs पर्यंत तसेच गट नं. १४ ती १० ब-अनुसूचित जाती-१ 
अनुसूचित दक्षिण बाजूने गट नं. २० पर्यंत तसेच गट 
जमातीची नं. २० च्या पश्‍चिम बाजूने गट नं. ३० पर्यंत 
लोकसंख्या- पश्‍चिम-गट नं. ३० च्या उत्तर बाजूने गट 
Yo नं. १९५ पर्यंत तसेच पुढे उत्तर बाजूने गट 
नं. ७४७ च्या कोप-यापर्यंत तसेच गट नं. 
११४१ च्या उत्तर बाजूने तसेच पुढे गट नं. 
११४० च्या पश्‍चिम बाजूने सरळ उत्तरेकडे 
११६२ पर्यंत. 
अभिजीत राऊत, 


जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 4 


Annexure -7A 


No. NP/3/Kavi-285/2020.— In exercise of the powers conferred on me by the Order No. SEC-1094/ 
164/1994, dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner, Maharashtra of fixing the 
number of seats to be elected and the extent of the Wards into which extended area of the Raver 
Municipal Council is to be divided and the Wards reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens and the Women (including the Women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in 
the Scheduled of the Draft Order bearing No. Palika-3/Kavi/259/2020 dated 19th November 2020 was 
published as required by the provision to sub-section (1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, for the information of the residents of 
the said Act, here by make the following Order namely.— 


ORDER 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director, Nashik Division, Nashik by his 
Order No. NP-sanklan-2/2020/171224, dated 17th December 2020, issued under sub-section (2) of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XI of 
1965), has fixed for the extended area of Raver Municipal Council, the number of Councillors to be 
elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
the Backward Class of Citizens and the Women (including the number of seats reserved for the 
Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as 
shown below : 


(1) The number of Councillors to be elected we 04 
(2) The number of seats to be reserved :— ... 
(a) For the Scheduled Castes ... 01 
(७) For the Scheduled Tribes ... 01 
(c) For the Backward Class of Citizens ... 01 
(3) The total number of seats to be reserved for the Women ... 02 


(including the number of seats reserved for the Women belonging to the 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens). 


(4) Out of the seats at the serial number 3, the number of seats to be reserved 
for the Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
and the Backward Class of Citizens as shown in the item at the serial 
number 2 (a), (b) and (c), respectively, are as under :— 


(a) For the Scheduled Castes ... 00 
(७) For the Scheduled Tribes ... 01 
(c) For the Backward Class of Citizens ... 00 
(5) The number of seats to be reserved for the Women as General Category ... 01 


(number of seats at the serial number 3, minus number of seats at the 
serial number 4). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by the Order No. SEC-1094/164/1994, 
dated 31st October 1994, of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (7) 
of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial townships 
Act, 1965 (Mah. XI of 1965), |, Abhijit Raut, the Collector of Jalgaon District, hereby fix the number and 
extent of the Wards into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens and the Women (including the Women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in 
the Schedule to this Order. 


This Order shall take effect for the purpose of the election to be held in extended area of Raver 
Municipal Council immediately following the date of this Order.— 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


Appendix - 3 


Ward wise Population, boundary of Wards & Reservation in extended area of 


Raver Municipal Council 

















W | Name Total Seat Description of boundary of the Ward ( North, East, | Reservation 
ard | ofthe } Population | No South, West ) Category, 
No | Ward | of Ward SC SC, ST, 
No, if | Population BCC, 
any ST Women in 
Population SC,ST,BCC 
Catego 
1| 2 3 4 ee 711 |S Gates 
North - From southwest corner of Gat No 1796 straight 
| along Rasalpur Road along its northern boundary upto 
northwest corner of Gat No39 From same towards east 
upto southern comer of Gat no 47 From same towards 
south upto North east corer of Gat No-8 - From 
northern side of Gat no 9 towards east upto north east 
corner of Gat no 16 from same towards south upto 
southwest corner of Gat no 496 in west direction 
boundary is enclosed by Raver MC old boundary 
East-From Northern corner of Gat No 565 towards north 
straight upto north corner of Gat no 483 Along the 
Total northern side of Gat no 483 straight in east upto northeast 
Population corner of Gat No 482 From same along east side towards | 9A-Other 
6858 north to Gat No 567 east corner From same towards:| backward 
SC 9A south Direction along is side to the south east comer of | Class 
Population- OB Gat no563 From same towards waste along its boundry | 9 B- 
96 upto south west corner of gat no 563 from eastern | General 
S.T boundary of Gat No 612 straight in the south along the | (Female) 
Population east side of Gat no 694 upto southeast corner of Gat no 
172 694 in west direction boundary is enclosed by Raver MC 














old boundary - 

South--From G.No 1150 straight towards west along 
uthkheda road upto western corner of G.No 1177. . 
West- Along southern boundery of Gat No 1171 along 
Western comer of Gat Nol 175 towards north up to north 
waste corner of gat no 1177 from south waste comer 
G.no 1257 towards northem direction along its northern 
boundry up to south waste corner of gat no 1263 from 
same towards north upto north waste corner of 1262 from 
same towards east up to southwest comer of gat no 1276. 
from north corner of gat no 1276 towards east up to south 
waste corner of gat no 1796 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 



































War | Name} Total Seat | Description of boundary of the Ward (North, East, | Reservation 
dNe | ofthe | Population | No South, West ) Category, 
Ward | of Ward SC SC, ST, 
No, if | Population BCC, 
any ST Women in 
Population SC,ST,BCC 
Catego 
l 2 3 4 af s Bsa h J gf se |. वती 
North - Along uthkeda road from of gat no 1162 from straight 
10 in east beside straight of gat no 738 along Burhanpur 
Total Ankleshwar Road up to comer of gat no 730 10A- 
Population East-From Gat no 730 Straight in the south up to gat Schedul 
6042 no 38 ग नप 
Tribe 
SC 10A South--From Corer of gat no 38 towards west along Femal 
10 Population- Raver railway station up to gat no 14 from same| 00 
10B 10B- 
876 towards south up to gat no 20 along its side towards Sch 
S.T west up to gat no 30 ee 
' ene Caste 
Population West-From Gat no 30 towards north upto gat no 195 at 
750 North Side upto corner of Gat No 747, North side of 
Gat No.1141 West side of Gat no.1140 straight upto 
North of Gat No.1162 
ABHIJIT RAUT, 


Collector, Jalgaon. 
Jalgaon, 24th December 2020. 


é महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट-७-ब 








क्रमांक पालिका-३/निवडणूक/कावि/२८६/२०२०.-- राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ 
नप-२०२०/प्र.क्र.४/का-६, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे व कलम १० 

















(१) अन्वये जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे, फैजपूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्र, जितक्या 
प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, 














सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (५) च्या परंतुकान्वये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे, या कार्यालयाचे दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०२० रोजीचे पत्रान्वये दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजी उक्त नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील हद्दवाढ क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात 
आला होता. त्यास अनुसरून मुदतीत एकही हरकत प्राप्त झालेली नव्हती. तरी मा. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या 
निर्णयानुसार मी, अभिजीत राऊत, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (५) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 














आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम ९, 
पोट-कलम (२) अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्र. नपप्र/्संकलन-२/२०२०/१७१२२०, दिनांक १७ डिसेंबर २०२० 





अन्वये फैजपूर नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्रात पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 








(१) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या ,. _ प्र. क्र. ५३ पैकी १ 


(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या-- 





(अ) अनुसूचित जाती ,. ०० 
(बो अनुसूचित जमाती ,. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग ,. ०० 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ,. ०१ 


राखून ठेवावयाच्या जागा धरून), 











(४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, ,. ०१ 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील — 
(अ) अनुसूचित जाती ,. ०० 
(बो अनुसूचित जमाती ,. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग ,. ०० 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ०० 








(अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ ९ 








त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१०९४/१६४/१९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे व कलम १० (५) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी, अभिजीत राऊत, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याट्ठारे उक्त नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल, त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 




















सार्वत्रिक निवडणूकीच्या a 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल. 


qo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


फैजपूर नगरपरिषद हद्दवाढ क्षेत्र निवडणूक २०२० 


परिशिष्ट-३ 


प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 














प्रभाग | प्रभागाचे । प्रभागाची । जागा । प्रभागाची व्याप्ती (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, क्षणाची स्थिती किर्त 
क्रमांक, नांव | एकूण । क्रेमांक पश्‍चिम) जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
असल्यास | लोकसंख्या जसे अनु. जाती/ अनु. 
अनुसूचित जमाती/ नागरीकांचा 
जातीची मागासवर्ग प्रवर्ग व 
लोकसंख्या, स्त्रीयांसाठी (अनु. जाती/ 
अनुसूचित अनु. जमाती/ नागरीकांचा 
जमातीची मागासवर्ग स्त्रीया साठी 
लोकसंख्या घरुन) 
4 | 2 a ४. 4 द 
उत्तर :- उत्तर पश्‍चिम दिशेप री 
रस्त्यालगत गट नं.१५९८ पासुन गट 
न॑.१५९९-१६००-१६०१-१६०४-१६०५-१६०६- 
१६०७-१६०८-१६०९-उत्तरेकडे १६१३- 
१६१२-१६११-१६२८-१६९७-१६९६-१६९५- 
१६९९-१७०३- कळमोदा रस्ता येथून 
उत्तरेकडे ६७-६८-६९-७०-८९-९२-९३-तेथून 
पुर्वेकडे ९१-९४-१००-१०५-१०३-१०२-८३- 
एकूण ८२-२०५-२०२-२३३-२९२-२९८-धाडी 
३०४४--३१३१ नदीच्या सिमेपर्यंत 
"६१७५ पूर्व :- धाडी नदीच्या सिमेपासुन गट नं.२९७ 
अनुसूचित aa तेथुन शहराच्या जुन्या हद्दीलगत गट ५ अ- सर्वसाधारण 
जाती, ५ब | .२२०-२२१-२२२-२२३-२१२-२११-४८-३३- | महिला 
+ 1S ५२--११२२ ३४-३५-३६-३७-३८-२७ कळमोदा रस्ता गट | ५ ब-सर्वसाधारण 
१६४ पक । नं.१६८१-१६८४ न्हावी रस्त्यामधुन गट | ५ क- अनुसुचित जमाती 
अनुसूचित नं.१4२६-१५४०-१५४१-१५३९-१५३७-१५३६- | महिला 
जमाती १५३५-१५३४-१४८८-हंबर्डी रस्त्यालगत गट 
१०४--४९२२ नं,१४९०-१४९१ खंडोबा वाडी मंदिर 
५९६ सि.स.नं.११८९  खुशालभाऊ रोडने 














दक्षिणेकडे महाजन मेडिकल पर्यंत तेथून 
पश्चिमेकडे सि.सं.नं.२५५० गाव हळापर्यंत 
तेथून दक्षिणेकडे रस्त्याने येऊन 
सि.स.नं.२८८४ ला वळसा घालुन 
पश्चिमेकडे सि.सं.नं.२८६९ पर्यंत तेथून 
रस्त्याने सि.स.नं.३२८७ पर्यंत तेथून लेंडी 
नाला खंडोबा वाडीपर्यंत तेथून यावल रोडने 
गट नं.८८८ पर्यंत तेथून दक्षिणेकडे गट 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ ११ 




















नं.९९० पर्यंत तेथून गट नं.९७४ पर्यंत तेथ 
गट नं ९९९ तेथून दक्षिणेकडे शहराच्या 
जुन्या हद्दीलगत गट नं.१०४३-१०४२-१०४१- 
१०४०-१०३८-१०३७-१०३४-१०६४-१०६५- 
११०८-११०९ पर्यंत, 

दक्षिण :-गट नं. ११०९ पासून गट 
नं.१११०-११११-१११२-१११३-१११४-१११७- 
१११८-११२६-११२७-११२८-११२९-११३०- 
११३१-११३२-११३८ पर्यंत 

पश्‍चिम:- गट नं.११७८ पासुन उत्तरेकडे 
जुना आमोदा रोड गट नं.११९०-१२२०- 
१२१९-१२१७-१२१६-१२२६-१२२५-१२४५- 
१२५७-१२५८-१२५९-१२६०-१२६१ जुना 
भालोद रोडपासुन पुढे गट नं.१३११-१३१३- 
१३१६-१३१५-१३१९-१३२०-१३२१-१३२२- 
१३२३-१४५१७-१४५८ तेथुन यावल रोडच्या 
पुढे गट नं.१४६०-१५७१-१५७२-१५७४- 
१५७५-१५७६-१५७७-१५७८-१५१६-१५९७- 
१५९८ पर्यंत. 











जळगाव, २४ डिसेंबर २०२०. 


अभिजीत राऊत, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


92 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


Annexure -7A 


No. Palika/3/Kavi-286/2020.— In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-1094/ 
164/1994, dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner, Maharashtra of fixing the 
number of seats to be elected and the extent of the Wards into which the said Haddwadh of Faizpur 
Municipal Council is to be divided and the Wards reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes, 
the Schedule Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the 
Schedule of the Draft Order bearing No. Palika-3/Kavi/260/2020 dated 19th November 2020 was published 
as required by the provision to sub-section (1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, for the information of the residents of the said 
Act, here by make the following Order namely.— 


ORDER 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director, Nashik Division, Nashik by his 
Order No. NP-sanklan-2/2020/171220, dated 17th December 2020, issued under sub-section (2) of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XI of 
1965), has fixed for the Faizpur Municipal Council, the number of Councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 


(1) The number of Councillors to be elected ..Wardno5 1of3 
(2) The number of seats to be reserved :— ... 

(a) For the Scheduled Castes ... 00 

(७) For the Scheduled Tribes ... 01 

(c) For the Backward Class of Citizens ... 00 
(3) The total number of seats to be reserved for Women ... 01 


(including the number of seats reserved for Women belonging 
to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens) 


(4) Out of seats at the serial number 3, the number of seats to be 01 
reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens as shown in the item at the 
serial number 2 (a), (b) and (c), respectively, are as under :— 


(a) For the Scheduled Castes ... 00 
(७) For the Scheduled Tribes ... 01 
(c) For the Backward Class of Citizens ... 00 
(5) The Number of seats to be reserved for the Women as General we 00 


Category (number of seats at the serial number 3, minus number 
of seats at the serial number 4). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-1094/164/1994, 
dated 31st October 1994, of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (7) 
of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial townships 
Act, 1965 (Mah. XI of 1965), |, Abhijit Raut, the Collector of Jalgaon District, hereby fix the number and 
extent of the Ward into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this 
Order. 


This Order shall take effect for the purpose of the election to be held in extended area of Faizpur 
Municipal Council (By-Election) immediately following the date of this Order.— 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


Appendix -3 


Ward wise Population, boundary of Wards & Reservation 
Faizpur Municipal Council Haddwadh Ward Formation 





























Ward | Name Total Seat | Description of boundary of the Ward ( North, East, | Reservation 
No | ofthe | Population No South, West ) Category, 
Ward | of Ward SC SC, ST, 
No, if | Population BCC, 
any ST. Women in 
Population SC,ST,BCC 
Catego 
1 2 3 4 5 ; re eee 
North - From North Waste Corner Of Gat No 1598 
Through Nahvi Road Then Along Gat No 1599-1600- 
| 1601-1604-1605-1606-1607-1608-1609 along north ward 
gat no 1613-1612-1611-1628-1697-1696-1695-1699-1703- 
kalmoda road north wards gat no.67-68-69-70-89-92-93- 
then east waerds 91-94-100-105-103-102-83-82-205-202- 
233-292-298 upto dhadhi river. 
East - From Dhadhi river boundary gat no 297 
along old limits of city gat no 220-221-222-223- 
212-21 1-48-33-34-35-36-37-38-27 kalmodha road 
Total along gat no 1681-1684-nahvi road -1526-1540- 
Population 5A 1541-1539-1536-1535-1534-1488-Hambardi road 
304443131 5B along with upto khandobawadi then from cts no 
=6175 1189 khushalbhau road and then towards south side 5१-एलाटच! 
5C up to mahajan medical and then towards west side (Female) 
5 (For of to the cts no 2150-gaohalla and then south side आ लाला 
along with road and then acrossing rounding cts no T 
52+112= Newly डि ‘ 8 ह 5(-$.1 
164 तलाव 2884 up to waste side the cts no 2889 and then (प्यादे) 
wal along with road towards est side up to the cts no 
ST Bound | 2287 and then lendi nala at khandoba wadi road 
104+492= | ry) and then along with yawal upto the gat no.990 and 
596 then upto the gat no.974 
South - From gat number 1109 via gat 1110-1111- 
1112-1113-1114-1117-1118-1126-1127-1128- 
1129-1130-1131-1132 upto 1138 
West - From gat number 1178 then northwards old 
amoda road gat number 1190-1220-1219-1217- 
1216-1226-1225-1245-1258-1259-1260-1261 old 
bhalod road  -1311-1313-1316-1315-1319-132- 
1321-1322-1323-1457-1458 then through yawal 
road gat number 1460-1571-1572-1574-1575-1576- 
1577-1578-1596-1597 upto 1598 








ABHIJIT RAUT, 
Collector, Jalgaon. 


Jalgaon, 24th December 2020. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 





क्रमांक नपा/कार्या-२/८५१/जा. क्र. १६५२/२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती अध्यक्षपदाची निवडणूक नियम, १९८१ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती अध्यक्षपदाची निवडणूक सुधारणा नियम, २००९ मधील नियम ७-क अन्वये प्रदान केलेल्या 
शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी नगरपंचायतीच्या 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार शिर्डी नगरपंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून 
निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 








अनुसूची 
अध्यक्षांचे नाव नगरपंचायतीचे नाव 
१ २ 
शिवाजी अमृतराव गोंदकर .. शिर्डी नगरपंचायत 
डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. 
ORDER 


No. Napa/Desk-2/851/O. N. 1652/2020.—__In exercise of the powers vested in me, under the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats (President Election) Rule, 1981 and 7 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats (President's Election) (Amendment) Rule, 2009, |, 
Dr. Rajendra B. Bhosale, Collector, Anmednagar hereby publish the name of the person who has been 
declared elected as President of the Nagarpanchayat, Shirdi in the Special Meeting conveyed on 7th 
December 2020. 


Schedule 
Name of President Name of the Nagarpanchayat 
1 2 
Shivaji Amrutrao Gondkar .. Shirdi Nagarpanchayat 
Dr. RAJENDRA B. BHOSALE, 
Collector, Anmednagar. 
Ahmednagar, 22nd December 2020. 

अधिसूचना 





क्रमांक नपा/कार्या-२/८५०/जा. क्र. १६५०/२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम ५१-अ (७ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी नगरपरिषदेमध्ये दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये पुढील 
उमेदवार राहुरी नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ १५ 


अनुसूची 
उपाध्यक्षाचे नाव नगरपरिषदेचे नाव 
१ २ 
भुजाडी भिकुशेठ ऊर्फ सुर्यकांत दत्तात्रय  .. राहुरी नगरपरिषद 
डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. 
ORDER 


No. Napa/Desk-2/850/O0. N. 1650/2020.— In exercise of the powers vested in me, under Section 
51-A (4) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965, 
|, Dr. Rajendra B. Bhosale, Collector, Anmednagar hereby publish the name of the person who has 


been declared elected as Vice President of the Municipal Council, Rahuri in the Special Meeting 
conveyed on 4th December 2020. 


Schedule 
Name of Vice President Name of the Municipal Council 
1 2 

Bhujadi Bhikusheth Alias .. Rahuri Municipal Council 
Suryakant Dattatray 

Dr. RAJENDRA B. BHOSALE, 

Collector, Ahmednagar. 
Ahmednagar, 22nd December 2020. 
अधिसूचना 





क्रमांक नपा/कार्या-२/८४९/जा. क्र. १६५१/२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम ५१-अ (७ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर नगरपरिषदेमध्ये दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार संगमनेर नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 








अनुसूची 
उपाध्यक्षाचे नाव नगरपरिषदेचे नाव 
१ 2 
कुंदन जगन्नाथ लहामगे ,. संगमनेर नगरपरिषद 


डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ 
ORDER 


No. Napa/Desk-2/849/O. N. 1651/2020.— In exercise of the powers vested in me, under Section 
51-A (4) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965, 
|, Dr. Rajendra B. Bhosale, Collector, Anmednagar hereby publish the name of the person who has 
been declared elected as Vice President of the Municipal Council, Sangamner in the Special Meeting 
conveyed on 1st December 2020. 


Schedule 
Name of Vice President Name of the Municipal Council 
1 2 
Kundan Jagannath Lahamage .. Sangamner Municipal Council 
Dr. RAJENDRA B. BHOSALE, 
Collector, Ahmednagar. 
Ahmednagar, 22nd December 2020. 
अधिसूचना 





क्रमांक नपा/कार्या-२/८५२/जा. क्र. १६५३/२०२०.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम २० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील 
नियम ६ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करून मी, डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा नगरपंचायतीच्या दिनांक १ डिसेंबर २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्य पदाच्या 
निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार नेवासा नगरपंचायतीचे नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्य म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 

















अनुसूची 
नामनिर्देशित (स्विकृत) सदस्यांचे नाव नगरपंचायतीचे नाव 
१ २ 
पठाण शहिदाबी इलायतखान ,. नेवासा नगरपंचायत 
डॉ. राजेन्द्र ब. भोसले, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
अहमदनगर, २२ डिसेंबर २०२०. 
ORDER 


No. Napa/Desk-2/O. N. 852/1653/2020.— In exercise of the powers vested in me, under Section 
20 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 and 
Rule 6 of the Maharashtra Municipal Councils and Nagarpanchayats (Qualification and procedure for 
appointment of nominated Councilors) Rule, 2010. |, Rajendra B. Bhosale, Collector, Anmednagar 
hereby publish the name of the person who has been declared elected as Nominated Councilor of 
the Nagarpanchayat, Newasa in the Special Meeting conveyed on 1st December 2020. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, डिसेंबर २४, २०२० / पौष ३, शके १९४२ १७ 


Schedule 
Name of Nominated Councilor Name of the Nagarpanchayat 
1 2 
Pathan Shahidabi |Laiyatkhan .. Newasa Nagarpanchayat 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE, 
Collector, Anmednagar. 


Ahmednagar, 22nd December 2020. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI — 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


